सन 2029-22 या आर्थिक वर्षात राज्यात बिगर 
आदिवासी क्षेत्रात अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी 
ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC) या योजनेसाठी 
अर्थसंकल्पीत केलेला निधी वितरीत व खर्च 


करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एबावि-२०२१/प्र.क्र.9०/ का-०५ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २५ मे, २०२१. 

वाचा :- 

१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६ एप्रिल, २०२१. 

२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१६/प्र.क्र.३३१/का-५, 

दि.२६.९.२०१७. 

शासन निर्णय :- 

राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बिगर आदिवासी 
क्षेत्रातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC) या योजनेकरिता विवरणपत्रातील 
रकाना क्रमांक (२) मधील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक (४) प्रमाणे एकूण ₹२५०.०० लक्ष (अक्षरी 
रुपये दोन कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांना वितरीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
अ.क.  प्रधान/ लेखाशिर्ष/ संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट घरकल्याय यान 
अंदाज वितरण 

(१) (२) (३) (४) 
; मागणी क्र.एक्स-१, 

२२३६, पोषण आहार, 

०२, पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०९) अतितीव्र कुपोषित बालकांवर उपचार, 

(०९) (०१) ग्राम बाल विकास केंद्र (कार्यक्रम), 

(२२२३६ १९९२) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १०००.०० २५०.०० 


२. सदर वितरीत करण्यात आलेला निधी शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खर्च करण्याची व 
सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.७०/का-०५. 

३. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनोपचारिक संदर्भ क्र.१०४/२१/१४७२, दि.११.५.२०२१ 
तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२६/२०२१/व्यय-६, दि.२१.५.२०२१ अन्वये त्या विभागांनी 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


v. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०५२५११११५५८०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 22 a sr टाळता ७ 


SITARAM JARANDE ‘iscsi 
( र.सि.जरांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/ विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई 
३) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४) सचिव (महिला व बालविकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
५) AG Corie बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 
६) आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७ सर्व जिल्हाधिकारी 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 
९) विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास (सर्व) 


१०) जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी (सवी. 

११) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ) (सवी. 

१२) महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

१३) महिला व बाळ विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१७) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 
१८) निवड नस्ती (का-५) महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


